राज्यातील ६ जिल्हा रुग्णालयांमध्ये 

लिथोट्रीप्सी उपचार पध्दती सुरु करण्यासाठी 
अद्ययावत तांत्रिक विनिर्देश व सुधारित अंदाजित 
दरानुसार लिथोट्रीप्सी मशीनच्या खरेदीसाठी सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २२१० के 
०८८ अंतर्गत ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या 
उदीष्टांतर्गत रु. ५१,००,००,०००/- (अक्षरी रु. 
एकावन्न कोटी फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २७ जून ,२०२४ 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/ कक्ष-३/ टे-३/ लिथोट्रिप्सी 
मशीन /खरेदी/निधी/प्र.मा/५८५१/२३ दिनांक ०१.०६.२०२३ 

२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/ कक्ष-३/ टे-३/ लिथोट्िप्सी 
मशीन /मुदतवाढ/६८५१/२३ दिनांक १३.०६.२०२३ 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-८, दि.२६.०६.२०२३ 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/ कक्ष-३/ टे-३/ लिथोट्िप्सी 
मशीन /सु.प्र.मा/१३०७०/२४ दिनांक १९.०६.२०२४ 
प्रस्तावना :- 

वाचा मधील अ.क्र.१ व २ येथील अनुक्रमे दि.०१.०६.२०२३ व दि.१३.०६.२०२३ रोजीच्या 
पत्रान्वये सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांनी सादर केलेला प्रस्ताव विचारात 
घेऊन, राज्यातील of जिल्हा रुग्णालयांमध्ये लिथोट्रीप्सी उपचार पध्दती सुरु करण्यासाठी लिथोट्रीप्सी 
मशीन खरेदी करण्यासाठी वाचा मधील अ.क्र. ३ येथील दि.२६.०६.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रति 
नग रु.३,७४,७५,०००/- या प्रमाणे of नग खरेदीसाठी एकुण रु.२२,४८,५०,०००/- एवढया खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 
२. उक्त प्रशासकीय मान्यतेची वैधता दि.२६.०६.२०२४ रोजी संपुष्टात आळेळी आहे. सदर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या कालावधीत निधी उपलब्ध न झाल्याने खरेदी होऊ शकलेली नाही.तसेच सदर प्रशासकीय 
मान्यतेप्रमाणे खरेदी करावयाच्या उपकरणांचे तांत्रिक विनिर्देशाही (Technical Specification) खुप जुने 
म्हणजे सन २०१६-१७ मध्ये तयार करण्यात आले होते. या तंत्रज्ञानामध्ये अनेक सुधारणा झालेलया आहेत 
त्यामुळे अदयावत तांत्रिक विनिर्देश विचारात घेऊन लिथोट्रीप्सी मशीन खरेदी करणे आवश्‍यक 
आहे.यासाठी या क्षेत्रातील गठित केलेल्या तज्ञांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी तसेच स्वामी रामानंद 
तीर्थ ग्रामीण व शासकीय महाविदयालय, अंबेजोगाई, जि.बीड या महाविदयालयासाठी सदर Fails खरेदी 
करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या तांत्रिक विनिर्देशातील Turn Key and scope , Environment 
Specification, Furniture and Mislleneous या सोबतच इतर तांत्रिक बाबी विचारात घेऊन अदयावत 


See 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१३३ /आरोग्य-८ 


लिथोट्रीप्सी मशीन खरेदी करण्यासाठी वाचा मधील अ.क्र.४ येथील दि.१९.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे.त्याप्रमाणे राज्यातील ६ जिल्हा 
रुग्णालयांमध्ये लिथोट्रीप्सी उपचार पध्दती सुरु करण्यासाठी अद्ययावत तांत्रिक विनिर्देश व सुधारित 
अंदाजित दरानुसार लिथोट्रीप्सी मशीनच्या खरेदीसाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २२१० 
के ०८८ अंतर्गत ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दीष्टांतर्गत रु. 49,00,00,000/- (अक्षरी रु. एकावन्न 
कोटी फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

3. वर नमुद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, राज्यातील अहमदनगर, रत्नागिरी, बीड, जालना, 
बुलढाणा व गडचिरोली या ६ जिल्हा रुग्णालयांमध्ये लिथोट्रीप्सी उपचार पध्दती सुरु करण्यासाठी अद्ययावत 
तांत्रिक विनिर्देश व सुधारित अंदाजित दरानुसार लिथोट्रीप्सी मशीन खरेदी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे 
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे:- 


8. सदर खरेदीसाठी MARIAH असलेल्या अनुदानाचा व खरेदीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
विवरणपत्र-अ 
अनुदानाचा तपशील 
(रक्‍कम रपयांत) 
अ.क्र लेखाशिर्ष खरेदीचा तपशिल एकुण आवश्यक निधी 
१ मागणी क्र. आर -१ ६ जिल्हा रुग्णालयांमध्ये रु.५१,००,००,०००/- 


२२१०, वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक | लिथोट्रीप्सी मशीनची खरेदी 
आरोग्य, (०९) (०२) महाराष्ट्र वैद्यकीय | करणे. 

वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत औषधे, 
औषधी साहित्य, यंत्रसामग्री व साधन 
सामग्री खरेदी (कार्यक्रम) 

३१ - सहाय्यक अनुदाने वेतनेत्तर (२२१० 


के ०८८) 
विवरणपत्र-ब 
(खरेदीचा तपशिल) 
(रक्‍कम रुपयांत) 

अ.क्र. | खरेदीचा तपशील खरेदी करावयाच्या | प्रति नग Fafa | प्रशासकीय 

मशीनची संख्या अंदाजीत सुधारित | मान्यतेची रक्‍कम 

किंमत 

१. लिथोट्रीप्सी मशीन ६ नग रु.८,५०,००,०००/- | रु.५१,००,००,०००/- 
एकूण रु.५१,००,००,०००/- 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१३३ /आरोग्य-८ 


ष्‌. 


सदरची खरेदी विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास खाली नमुद केलेल्या 


अटींच्या अधिन राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 
(9) सदरहू उपकरण/मशीनची आव्यकता व मागणी याची काटेकोरपणे Sean /खातरजमा करण्यात 


a 


आल्या नंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

सदरहू उपकरण/मशीनचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देरा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती 
/ अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल, stan रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात आल्यानंतरच सदर बाबींची खरेदी प्रक्रिया करण्यात यावी. तसेच सदर 
उपकरणाची तांत्रिक मान्यता समितीकडुन तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) ची शहानिझा 
करुन घ्यावी. सदर खरेदीबाबतचे आवश्यक तांत्रिक विनिर्देशान तयार करणे, बांधकामाचा कच्चा 
आराखडा करणे, उपकरणे आणि साधन सामुग्रीचा अंतर्भाव इ. बाबींकरीता आयुक्‍त, आरोग्य सेवा 
आयुक्‍तालय,मुंबई तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैदयकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई 
यांनी तज्ञांची समिती गठीत करुन कार्यवाही करावी. 


(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकिय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासन निर्णय, उद्योग, 


x 


(4 


~~ 


nan 


~— 


ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ 
अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात 
यावी. तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/ विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळला उपविभाग- 
दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 
बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि वस्तुसूची 
व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत 
व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची संबंधित सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), 
मुंबई, यांनी दक्षता घेण्यात यावी. 

पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१३३ /आरोग्य-८ 


६. 


(८) सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या 


nm 


(१०) 


बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. सदरहू खरेदीच्या 
अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा तपशील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
वैद्यकिय वस्तु खरेदी प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासनास सादर करणे अनिवार्य आहे. 

या साठी होणारा खर्च रु.५१,००,००,०००/- हा मागणी क्र. आर -१ 2290, वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, (०९) (०२) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणामार्फत औषधे, औषधी साहित्य, यंत्रसामग्री 
व साधन सामग्री खरेदी (कार्यक्रम), ३१ - सहाय्यक अनुदाने वेतनेत्तर (२२१० के ०८८) या लेखाज्ीर्षाखाली 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या/ पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर खरेदीच्या अनुषंगाने वैदयकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या शासन निर्णय क्र.यंत्रख- 
२०२४/प्र.क्र.१२९/प्रशा-१ , दि.१४.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयातील सर्व अटींच्या अधिन राहुन खरेदी 
करण्याची संपुर्ण जबाबदारी, आयुक्‍त,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई व सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), 
मुंबई, उपसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई यांची राहील. 
उपरोक्त परिच्छेद क्र.५ मधील अनुक्रमांक १ ते १० येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची आणि खरेदी 


नियमानुसार तसेच आवड्यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपुर्ण जबाबदारी, आयुक्‍त,आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, मुंबई आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई तसेच 
सहसंचालक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई व उपसंचाळक आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), 
मुंबई यांची राहील. 


७. 


सदरचे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, 


दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२६१८१००३३११७असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रतिः- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 
V | KA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9869ec61c857e78e82b7a1 9b04c6d22f8ef1 
T U | S H | RA M b8dbc9b19d45ef776d80ef148059, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=406CB152E109154A7466CO050F88E5 
A437E17838973824687653A5E8D144B72B, 
KA D A M cn=VIKAS TULSHIRAM KADAM 
Date: 2024.06.27 18:34:28 +05'30' 
(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण, मुंबई 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.१३३ /आरोग्य-८ 


संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचाळनालय, मुंबई. 
सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 


3) 
) 
) 
) सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 
) 
) 


८ Xx 


दु 


अ. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


(२ ८5. 


८“? 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


